चित्रपती व्ही. शांताराम जीवन गौरव पुरस्कार व चित्रपती 
व्ही. TART fears योगदान पुरस्कार - २०२३ तसेच 
राजकपूर जीवनगौरव पुरस्कार व राजकपूर विशेष 
योगदान पुरस्कार- २०२३ जाहीर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. मचिम-२०२४/प्र.क्र.9९/सां.का.१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा :- १.समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग, क्र. मचिम १०९३/१५११९/प्र.१५९/ 
सां.का.१, दि. २८ ऑक्टोबर, १९९३ 
२. समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग, क्र.राकपु १०९८/प्र.क्र.४९६/ 
सां.का.१, दि. २८ ऑक्टोबर, १९९३ 
३.शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.संकीर्ण ८२२२/प्र.क्र.६८८/ 
सां.का.४, दि.१३.०२.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

उपरनिर्दिष्ट क्र. १ व २ येथील शासन निर्णयान्वये मराठी चित्रपट क्षेत्राच्या 
उत्कर्षासाठी ज्यांनी दीर्घकाळ आयुष्य वेचले आहे तसेच चित्रपट सृष्टीत अभिनय, संगीत, 
निर्मिती, दिग्दर्शन इ. अष्टपैलू गुणांनी त्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, SAM मान्यवरांना 
चित्रपती व्ही. शांताराम जीवन गौरव पुरस्कार व चित्रपती व्ही. शांताराम विशोष योगदान 
पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. तसेच, हिंदी चित्रपट क्षेत्रात आपले मौल्यवान योगदान 
दिलेल्या व्यक्‍तींना राजकपूर जीवनगौरव पुरस्कार व राजकपूर विशेष योगदान पुरस्काराने 
गौरविण्यात येते. सन २०२३ या वर्षाकरिता सदर पुरस्कार घोषित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन 2023 या वर्षीचे चित्रपती व्ही. शांताराम जीवनगौरव पुरस्कार व चित्रपती व्ही. 
शांताराम विशोष योगदान पुरस्कार तसेच राजकपूर जीवनगौरव पुरस्कार व राजकपूर विशेष 
योगदान पुरस्कार खालीलप्रमाणे जाहीर करण्यात येत आहेत. 


| चित्रपती व्ही. शांताराम जीवन गौरव पुरस्कार 
अ.क्र वर्ष सन्मानार्थीचे नांव 
fa | २०२३ श्री. शिवाजी साटम 
चित्रपती व्ही. शांताराम विशोष योगदान पुरस्कार 
।१__ | २०२३ श्री. दिग्पाल लांजेकर 
राजकपूर जीवनगौरव पुरस्कार 

अ.क्र वर्ष सन्मानार्थीचे नांव 
Fa | २०२३ श्रीमती आजा पारेख 
राजकपूर विशेष योगदान पुरस्कार 

ea =| 2023 श्री. एन.चंद्रा 


शासन निर्णय क्रमांकः मचिम-२०२४/प्र.क्र.७९/सां.का.१ 


२. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०८२२१५१६३५७८२३ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केळेला आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by PARSRAM NANDRAM BAHURE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 


PA R S RA M AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ef62741544bc4d8832eecfb2b7ea295eBa6fcdfe9faffcfda 
201c87e1c73881b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5FD2A6873F4AESB1D9EA7DD52E449E02A942EA 
N A N D RAM BA H U R E 90145BAEAB72C63CED6D659844, cn=PARSRAM NANDRAM 
BAHURE 
Date: 2024.08.22 15:54:27 +05'30' 


(परसरामनं. TER) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (सां.का.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


२. अपर मुख्य सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 


ron om 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ 
मर्यादित, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी गोरेगांव, मुंबई 
उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 


. पुरस्कारर्थी व निवड समितीने सदस्य (व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, 


रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी 
गोरेगांव, मुंबई मार्फत) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
११. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१२. निवड नस्ती, सां.का - 9. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


